सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत - शाहीद जवान 
मेजर कौस्तुभ प्रकाशकुमार राणे, जि. ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/ प्र. क्र. ३७६ /२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७/०९/२०१८. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, HANIA २०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/कौ.राणे/सैकवि-१६/ 
२७९३, दिनांक २७/०८/२०१८ 
शासन निर्णय 
युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांच्या वारसांना/अपंगत्व आलेल्या 
सैनिकांना/तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सीमा सुरक्षा 
बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील अधिकारी /जवानांच्या विधवांना/ कुटुंबियांना 
संदर्भाधिन दिनांक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आर्थिक मदत देण्यात येते. 
धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या बाबतीत देय असलेली आर्थिक मदतीची विभागणी खालीलप्रमाणे 
विभागून देण्यात येते. शाहीद सैनिक विवाहीत असेळ आणि त्याचे आई-वडीळलही हयात 
असतील तर अ त्यांची वीरपत्नी- ६० टक्के, ब) वीरमाता- २० टक्के, वीरपिता- २० टक्के क) 
त्यांचे आई-वडीलांपैकी आई किंवा वडील हयात असल्यास त्यांना ४० टक्के, २) शहीद सैनिक 
विवाहीत असेल आणि त्याचे आई-वडील हयात नसतील तर त्याची वीरपत्नीला १०० टक्के 3) 
शाहीद सैनिक अविवाहीत असेल आणि त्याचे आई-वडीलही हयात असतील तर त्याचे आई- 
वडील यांच्यामध्ये समान विभागणी करुन ४) शहीद सैनिक अविवाहीत असेल आणि त्याचे आई- 
वडील हयात नसतील तर त्यांचे भाऊ/बहीण यांच्यामध्ये समान विभागणी करुन याप्रमाणे 
विभागणी करण्यात यावी. 
सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक २७/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी 
पडलेल्या जवानाच्या विधवा / अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहें :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/(प्र.क्र.३७६/१८)/२८ 


(शासन निर्णय क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०)/२०१७/२८, दिनांक २७/०३/२०१८ अन्वये 
धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवा/ अवलंबितांना आर्थिक मदत) 


नाव व पत्ता मृत्यु दिनांक, मोहिम 
व ठिकाण 
४४८६१- डब्ल्यु मेजर ०७ ऑगस्ट, २०१८ |१. श्रीम. कणिका कोस्तुभ राणे ( वीरपत्नी) 
कौस्तुभ प्रकाशकुमार राणे, | आर सी पोस्ट रु. १५.०० लाख 
एसएम (राजा-३), . सौ. ज्योती प्रकाशकुमार राणे (वीरमाता) 
बी/९, हिरल सागर, जम्मू-काऱमीर, रु.५.०० लाख 


शीतल नगर, मीरा रोड  । (ऑपरेशन रक्षक) . श्री. प्रकाशकुमार राणे (वीरपीता) 

(पूर्वी ठाणे -४०१ १०७. रु. ५.०० लाख 
बी/९, हिरल सागर, शीतळ नगर, मीरा रोड (पूर्वी 
ठाणे -४०१ १०७. 


२. धारातीर्थी पडलेल्या जवानांना अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी २० % म्हणजे 
रु. ५,००,०००/- (रु. पाच लाख फक्त) प्रमाणे शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित co % रक्‍कम 
म्हणजे रुपये २०,००,०००/- (रु. वीस लाख wad मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात 
आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बॅकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रु.४३,५०,००,०००/- रकमेच्या 
व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च 
रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत/ सुरक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या 
जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक मदत (२२३५२६०८) yo - इतर खर्च " या 
लेखाशीर्षाखालळी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर रु.४७,४०,०००/- 
(रुपये सत्तेचाळीस लाख चाळीस हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
ठाणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/ 
अवलंबितांना द्यावयाची आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१० /२०१७/२८, दिनांक २७/०३/२०१८ मधील 
मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/(प्र.क्र.३७६/१८)/२८ 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०७१२२९४०४४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढं 
Ki h | M h DN: c=IN arashtra, ou | Administrat 
Depart postalCode=400032, st=Mah: 
2.5.4. 


170645b34ddd8d92842418782eb54a6897ffe96f4da1 4db28 
5f027cafa55d1. 


i ber=032a6acbfd529d66dd76e26eab 1 4b28c6dd07d2f776e529 
a a e b44ba2cb45324c503, Ki Jeo Jakate 
Date: 2018.09.07 12:32:44 +05'30' 


(कि.म.जकाते) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, ठाणे, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ठाणे, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 
१०. श्रीम. कणिका कौस्तुभ राणे ( वीरपत्नी), बी/९, हिरल सागर, शीतल नगर, मीरा रोड (पूर्व) , 
ठाणे -४०११०७. 
११. सौ. ज्योती प्रकाहकुमार राणे (वीरमाता)श्‌ बी/९, हिरल सागर,शीतल नगर, मीरा रोड (पूर्व), 
ठाणे -४०११०७. 
१२. श्री. प्रकाशकुमार राणे (वीरपीता), बी/९, हिरल सागर, शीतल नगर, मीरा रोड (पूर्वी, ठाणे -४०१ १०७. 
१३. निवडनस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


